सहा महसूल विभागातील नामवंत कोचिंग संस्थेमार्फत 
युपीएससी-नागरी सेवा परीक्षेच्या पूर्वतयारीचे अनिवासी 
प्रशिक्षणासाठी मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बारटी-२०२२/प्र.क्र.०५/बांधकामे 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २७ जून, २०२२. 


वाचा :- 
१. महासंचालक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांचे 

जा.क्र.बार्टी,पुणे/(॥>?50/२०२१-२२/११५, दि. ०७.०१.२०२२ चे पत्र. 
प्रस्तावना :- 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे या संस्थेच्या नियामक मंडळाच्या १४ व्या 
बैठकीतील विषय क्र. १४ नुसार महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीतील १८० उमेदवारांना सहा महसूल 
विभागातील नामवंत कोचिंग संस्थेमार्फत यु.पी.एस.सी. नागरी सेवा परीक्षेच्या पूर्वतयारीचे अनिवासी 
प्रशिक्षण देण्यासाठी मान्यता प्रदान केली होती. सदर प्रशिक्षणाकरिता संस्था निवडीसाठी ई-निविदा 
प्रक्रिया राबविण्यात येवून ७ संस्थाची निवड डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 
मार्फत करण्यात आली होती. सदर संस्थांना प्रसिद्ध केलेल्या ई-निविदेमधून पुढीलप्रमाणे संस्थांची निवड 
करण्यात आली होती. तथापि, गेल्या २ वर्षात कोणतेही प्रशिक्षण न झाल्याने व प्रशिक्षणाची मागणी मोठ्या 
प्रमाणात असल्याने सदर संस्थांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे या संस्थेच्या नियामक मंडळाच्या १४ 
व्या बैठकीतील विषय क्र. १४ नुसार महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीतील १८० उमेदवारांना सहा महसूल 
विभागातील नामवंत कोचिंग संस्थेमार्फत यु.पी.एस.सी. नागरी सेवा परीक्षेच्या पूर्वतयारीचे अनिवासी 
प्रशिक्षण देण्यासाठी मान्यता प्रदान केळी होती. सदर प्रशिक्षणाकरिता संस्था निवडीसाठी प्रसिद्ध 
केलेल्या ई-निविदेमधून पुढीलप्रमाणे संस्थांची निवड करण्यात आली होती. 


अ.क्र महसूल विभाग संस्थेचे नाव 
बि पुणे UPSC Academia, Pune 
२ मुंबई Spectrum Academy, Thane 
3 नाशिक Spectrum Academy. Nasik 
[ee | औरंगाबाद Spectrum Academy, Aurangabad 
षु अमरावती Shri Shetkari Shikshan Sanstha, Amravati 
६ नागपूर Shri Shetkari Shikshan Sanstha, Amravati Siddharth 
Gautam Shikshan Samiti, Nagpur 
| 6 | Premier Academy Society, Nagpur 


झासन निर्णय क्रमांकः बारटी-२०२२/प्र.क्र.०५/बांधकामे 


विद्यार्थी हित लक्षात घेता सदर शासन निर्णयान्वये उपरोक्त प्रशिक्षण केंद्रांना उर्वरित एका 
वर्षाकरीता मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संगणक क्रमांक २०२२०६२७१६०५२७९७२२ असा आहे. हा आदेह डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, = 
ANIL KONDAJ] tcc utittormscosocn neve 


2.5.4.20=9004dcdaa635070d60922aaa5dec8888d343a47356798e6c9cf 
27e4353d60e51, postalCode=400032, st=Mahara 


, st shtra, 
serialNumber=FD9B93035F4DA174C04FA7 1634FE1F6AA493C78A5335 
F985651F937888DF7A89, cn=ANIL KONDAJI AHIRE 


(अ.कों. आहिरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, यांचे सचिव. 
२. आयुक्त, समाज कल्याण आयुक्तालय, पुणे 
३. महासंचालक, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 
४. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखापरीक्षा/लेखाअनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर 
५. सर्व प्रादेशिक उपायुक्त समाज कल्याण विभाग 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई/पुणे/नागपूर/नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती 
७. निवडनस्ती (बांधकामे) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


